राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना सुधारीत दराने 
गणवेश भत्ता मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.३३/राउश्ु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.इएसटी-२९०३/सीआर-१३२/इएक्ससी-४, 
दि.१६.०१.२००४. 

प्रस्तावना:- 

राज्य उत्पादन Bow विभाग हा महसूल जमा करणे व गुन्हा अन्वेषण करणे इ. बाबींशी 
निगडीत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागास महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ व केंद्र 
शासनाच्या नार्काटीक ड्रग्ज अण्ड सायकॉट्रापीक सबस्टनसेस अँक्ट,१९८५ या कायद्यांतर्गत गुन्हा 
अन्वेषणाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान ते 
उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी यांना संदर्भाधीन दि.१६.०१.२००४ 
च्या शासन निर्णयान्वये गणवेश विहित केला असून, त्याकरीता गणवेश भत्ता मंजूर केला आहे. 
तद्नंतर गणवेश व तद्‌नुषंगिक साहित्य यांच्या किंमतीमध्ये मोठया प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. 
त्यानुषंगाने विभागातील जवान ते उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांच्या Wasa भक्त्या वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान ते उपआयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) या संवर्गातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांना पुढीलप्रमाणे सुधारीत दराने गणवेश भत्ता मंजूर करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संवर्ग पदनाम सुधारीत दर 

Ie ae =| गट-अ | अधीक्षक ते उप आयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) । W.4ooo/- दर ४ वर्षांनी 

२ जा उप अधीक्षक 2 er 
गट-ब = .५१६७/- दर ४ वर्षांनी 

३ निरी, 

४ दुय्यम निरीक्षक 

षु सहायक दुय्यम निरीक्षक वर्षांनी 

न Tee thee a रू.५१६७/- दर २ वर्षांनी 

& -नि-वाहन चालक 

७ जवान 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.३३/राउशु-१ 


२. सदर प्रकरणी येणारा खर्च, आयुक्त, कार्यालयाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी 
मागणी क्र.बी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०३९- राज्य उत्पादन शुल्क, (००) (००१) संचालन व प्रशासन, 
(09) (०१) आयुक्त कार्यालय आस्थापना (२०३९००१४) (दत्तमत) (अनिवार्य), १३- कार्यालयीन खर्च 
या लेखाशिर्षाखाळी आणि विभागीय कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अधिकारी / कर्मचारी यांचेसाठी मागणी क्र.बी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०३९- राज्य उत्पादन शुल्क, 
(००) ००१ संचालन व WN, (०२) (०१) आस्थापना निरीक्षण व प्रतिबंध ( २०३९००३२) (दत्तमत) 
(अनिवार्य), १३- कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र. २७८/२०२२/व्यय-८, दि.१०.०८.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२२१८०२३३५८२९ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 


-Government Of Maharashtra, ou=Home 


S a n d e e p G 0 fa kh n a t h eae postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234 


ebcc421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep 
Dhakane a 


orakhnath Dhakane 
Date: 2022.08.22 18:20:50 +05'30' 


(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
3) मा. मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) प्रधान सचिव (राउशु) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


६) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, HERTS राज्य, मुंबई, 
७) सर्व विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 

८) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 

९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११) कक्ष अधिकारी (व्यय-८), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
92) निवडनस्ती (राउशु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


